अमरावती जिल्हयातील घलगांव येथे बस 


स्थानक द्यांधणे व मुंबईतील भांडूप(प.)येथे 
यस निवारा बांधणे यासाठी निधी उपलब्ध 
करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक एसटीसी ३४०३/सीआर-१५१/परि-१ 
मंत्रालय, मुंबई-३२, दिनांक : १० मार्च, २००४. 


चाचा:- १) सचिव (जलसंधारण) तथा संपर्क सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, 

मंत्रालय यांचे पत्र क्र. विकामे-२००३/आस्था/चिलाक, दिनांक ६.११.२००३. 

२) मुख्य स्थापत्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र 

क्र. राप/स्थाअ/कामे /शासन निथी/पिक अप रोड /४६१८, दिनांक २९.१०.२००३ 

३) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक-एसटीसी ३४०३/सीआर-१५ १/परि-१, दिनांक 
२३.२.२००४ 0 

४) मुख्य स्थापत्य अभियंता, महाराष्ट्र्‌ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र 

क्र. राप/स्थाअ/कामे /अम' /शासन निधी ९२८, दिनांक २७,२,२००४ 

शासन निर्णय :- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे वलगांव, जिल्हा अमरावती येथे बस स्थानक 
बांधण्यासाठी येणा-या रुपये ११/- लाख (रुपये अकरा लाख) तसेच जंगल मंगल' रोड, 'भांडूप(प.) मुंबई येथे we 
निवारा बांधण्यासाठी येणा-या रु. ६/- (रु. सहा लाख ) अशा एकूण १७ /- (रुपये सतरा लाख ) एवढया खर्चास 
शासन निर्णय गृह विभाग क्रमांक-एसटीसी ३४०३/सीआर १५१/ परि-१, दिनांक २३.२.२००४ अन्वये मंजूरी 
देण्यात आली होती तथाचि, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचा दिनांक २७.२.२००४ च्या प्रस्तावाचा 
विचार करुन आता फक्त वलगांव जि. अमरावती येथे we स्थानक बांधण्यासाठी येणा-या रु.११/-लाख (रुपये 
अकरा लाख) एवढ्या खर्चास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 

२, यासाठी होणारा खर्च हा "मागणी क्र. बी.३, २०४१-वाहनावरील कर, ८००-इतर खर्च, ०० (०३) 
बस थांबे व तत्सम सुविधा घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सहाय्यक अनुंदान 
(२०४१-०२७-९) योजनांतर्गत/दत्तमत या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 'चालू वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून मागविण्यात यावा. 

2 या निधीसाठी उप सचिव (परिवहन) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे तसेच अवर सचिव रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ हे आहरण व संवितरण 
अधिकारी असतील. अवर सचिव, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ हे वरीलप्रमाणे मंजूर केलेली रक्‍कम 
रु.११ लाख आधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई यांचे कार्यालयामार्फत MSRTC FUND ACCOUNT यांचे 


नांवे धनादेश काढून तो महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास वितरीत करतील. 


1 


Se 


हा शासन निर्णय fer विभागाच्या अनौपचारोक संदर्भ BARTT ११७०/२००३/व्यय-८, दिनांक 


२१.११.२००३ अन्यये त्या विभागाच्या सहमतीने व मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्मपपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

न FF ५-2) f 

= (सा. गो. पनाड) 

कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


सचिव, (जलसंधारण) तथा संपर्क सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र aig 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


* मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई, 
: जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती 


सुंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
Ming PHD ८४2४४४ 
वित्त विभाग (व्यय-७/अर्थ-१०) . 


*. अवर सचिव, गृह विभाग, (रोख शाखा) 


गृह विभाग (बीयुडी-१) 


निवड नस्ती. 


